केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत (MsDP) मनभा ता.कारंजा 
येथील प्रसूतीगृह बांधकामासाठी सन २०१५ -१६ चा रू.१७,८६,५०० 
लाख इतका केंद्रीय निधी पुनर्णिवित करून सन २०१९ - २० मध्ये 
विनियोगात आणण्यास मान्यता देणे आणि राज्य हिळछ्यातील निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-२०१४/प्र.क्र.१४१/का.०७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - ३०/१०/२०१९ 


१. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र H. MsDP- 3 /93(4)/ 
2093-PP, दि.२७/०२/२०१६ 

२. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, दि.३१/०३/२०१६. 

३. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७,दि.३०/०४/२०१६. 

४. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.3/93(4)/2093-PP, 
दि.१२/०९/२०१७. 

५. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१६/प्र.क्र.१४१/१४/का-७,दि.२३/१०/२०१७. 

६. जिल्हाधिकारी कार्यालय ,वाशिम यांचे पत्र जा.क्र.जिपवा/मबावि/सां/अल्पसं/४४९/२०१९,दि. मे,२०१९. 

७. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालळय,भारत सरकार,नवी fest यांचे पत्र क्र.३/१३(५/२०१३-००?-| , 
दि.०८/०८/२०१९. 

८. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७,दि.२६/०८/२०१९. 

९. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य ASI, AR सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र wH.-MsDP-93/993/20%0- 
MsDP-MOMA ,दि.१९/०९/२०१९. 


प्रस्तावना :- 
१. de पुरस्कृत बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) वाशिम जिल्ह्यातील मनभा,कारंजा येथे प्रसुती केंद्र 
बांधकामाकरीता संदर्भ क्र-२ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये सन २०१५ - १६ या आर्थिक वर्षात केंद्र हिऊ्यातील 
पहिल्या टप्प्यातील वितरीत केलेला परंतु अखर्चित राहिलेला H.29,00,000/-( एकवीस लाख रूपये फक्त) लाख 
इतका निधी पुनर्जिवित करून सदर निधीचा विनियोग सन २०१९ - २० या आर्थिक वर्षात करण्यास मान्यता देण्यात 
येत असल्याबाबत केंद्र शासनाने त्यांचे दि.१९/०९/२०१९ (संदर्भ क्र.९ ) च्या पत्रान्वये कळविले आहे.त्यापैकी 
रू.३,१३,५००/-इतका अखर्चित केंद्रीय निधी केंद्र शासनाने दि.०८/०८/२०१९ च्या पत्रान्वये मान्यता दिल्यानुसार 
दि.२६/०८/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी,वाशिम यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 

आता केंद्र शासनाने दि.१९/०९/२०१९ च्या पत्रान्वये मान्यता दिल्यानुसार केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्र विकास 
कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) वाशिम जिल्ह्यातील मनभा ता.कारंजा येथील प्रसूतीगृह बांधकामाकरीता सन २०१५-१६ या 
आर्थिक वर्षात केंद्र हिऱ्यातील पहिल्या टप्प्यातील वितरीत केलेला परंतु अखर्चित असलेला रू.१७,८६,५००/-लाख 
इतका केंद्रीय निधी पुनजिवित करून सदर निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हाधिकारी,वाशिम यांना वितरीत करण्यास 
मान्यता देणे, त्याप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणी संदर्भ क्र.३ मध्ये नमुद दि.३०/०४/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य 
हिळछ्यातील पहिल्या टप्प्यातील वितरीत HST रू.११,९१,०००/- ( रूपये चौवेचाळिस लाख फक्‍त ) इतका निधी 
प्रशासकीय अडचणीमुळे अखर्चित राहिल्याने शासन खाती जमा करण्यात आला आहे.त्यामुळे केंद्र शासनाने पुनर्जिवित 
केलेल्या केंद्र Iara प्रमाणात राज्य हिवड्यातील रू.११,९१,०००/- लाख इतका निधी आता सन २०१९-२० या 


शासन निर्णय क्रमांकः २०१४/प्र.क्र.१४१/का.०७ 


वित्तीय वर्षात जिल्हाधिकारी,वाशिम यांना वितरीत करण्यास मान्यता देऊन सदर निधी 895 प्रणालीवर वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याप्रमाणे शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


२. केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) वाशिम जिल्ह्यातील मनभा ता.कारंजा येथील प्रसूतीगृह 
बांधकामाकरीता सन 2094 -१६ या आर्थिक वर्षात केंद्र हिळछ्यातील पहिल्या टप्प्यातील वितरीत केलेला परंतु 
अखर्चित राहिलेला रू.१७,८६,५००/- (प्रसूतीगृह बांधकामाकरीता पहिल्या टप्प्यातील केंद्रीय हिस्सा २१,००,००० लाख 
वजा ८/८/२०१९ च्या पत्रान्वये पुनर्जिवित करण्यात आलेले रु.३,१३,५००) लाख इतका निधी पुनर्जिवित करून सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात विनियोगात आणण्याकरीता तसेच केंद्रीय निधीच्या प्रमाणात आवश्‍यक असलेला राज्य 
हिळ्यातील पहिल्या टप्प्यातील रू. ११,९१,०००/- ( पहिल्या टप्प्यातील वितरीत करावयाचा राज्य हिस्सा १४,००,००० 
लाख वजा २६/८/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेले रु.३,१३,५०० ) लाख इतका निधी सन 
२०१९ - २० या वित्तीय वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून BDS प्रणालीवर खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास वित्तीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


गट कामाचे पहिल्या टप्यात | दि.८/८/२०१९ | दि.८/८/२०१९ च्या | दि.१९/९/२०१९ । दि.१९/९/२०१९ 
नाव वितरीत परंतू | च्या पत्रान्वये | पत्रान्वये केंद्र शासनाने | च्या केंद्र | केंद्र शासनाच्या 
अखर्चित निधी । केंद्र शासनाने | पुनर्जिवित केलेल्या केंद्र | शासनाच्या पत्रान्वये पुनर्णजिवित 
(रूपये लाखात) |। पुनर्जिवित हिऱ्याच्या प्रमाणात | पत्रान्वये पुनर्णिवित | केलेल्या उर्वरित केंद्र 
केंद्र | राज्य | केलेला केंद्रीय । दि.२६/०८/२०१९ च्या | करण्यात आलेला | fears प्रमाणात 
हिस्सा | हिस्सा | हिस्सा शासन निर्णयान्वये | उर्वरीत केंद्रीय । वितरित करावयाचा 
वितरित राज्य हिस्सा हिस्सा राज्य हिस्सा 
| २ ३ a 4 गी ee ८ 
मनभा प्रसुती गृह 29.00 | १४.०० | ३,१३,५००.०० | 2,08,000,00 १७,८६,५०० ११,९१,००० 
(कारंजा) 
एकूण | २१.०० | १४.०० | ३,१३,५००.०० | २,०९,०००.०० १७,८६,५०० ११,९१,००० 


३. जिल्हाधिकारी,वाशिम हे सदर योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. 


४. उपरोक्त योजनेंतर्गत केंद्र हिक्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - समाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाज कल्याण,२०० - इतर कार्यक्रम,केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७ अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी 
बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)”तसेच राज्य 
हिळ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - समाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण,२०० - 
इतर कार्यक्रम,केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१४) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना (राज्य हिस्सा) 
(कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१), 39 - सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः २०१४/प्र.क्र.१४१/का.०७ 

५. सदर निधी खर्चे करताना संदर्भाधिन अनुक्रमे क्र.३ व क्र.४ च्या शासन निर्णयातील ACL zal व कार्यपध्दतीचे 
पालन करण्यात यावे. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३ दि.०८/०६/२०१९ 
अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पूर्तता करून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९१०३०१४५४००२९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. णाय Snr 


shtra, ou=Minorities 
Development Department, postalCode=400032, 


D i n es h M णि S (0 n ava n e लँ 15099fd0576208F4caa31042e7860201 ab5363a2133 


20927ff26c0f01 6fdf, 


serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1 a8adeB06b6e4aea66daa551 
2ea788889af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2019.10.30 14:56:31 +05'30' 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२.अ.मु.स.सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
३.विभागीय आयुक्‍त,अमरावती 
४.उप सचिव, मा.मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५.मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 
६.जिल्हाधिकारी,वाशिम. 
७.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,वाशिम 
८.महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
९.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा )मुंबई/नागपूर. 
१०.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती 
११.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला 
१२.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, वाशिम 
१३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय.मुंबई 
१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी,वाशिम. 
१७.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/व्यय -४) मंत्राळय,मुंबई. 
१८.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) मंत्रालय,मुंबई. 
१९.निवडनस्ती,(का.(9. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


